भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/ पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३७/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक: ०४ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३६/एक/पोल-१, 
दिनांक १३.१२.२०२२. 


२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३७/पोल-१, 
दिनांक ०४.०१.२०२३. 


शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, 
याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थाप 
(१) (२) (३) (४) 
ia श्री. देवेन भारती पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत विशेष पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा 
व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेडा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या GSA २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार आणि सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०४१५२७१४२२२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VENKATESH 


BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


शासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४३७/पोळल-१ 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळक, VERTIS राज्या यांच्यायार्फता. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


